डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती 

३१ सहाय्यक अनुदान ( वेतनेतर) २०२०-२०२१ (अनिवार्य) 
शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विप्रप्र २०२०/प्र.क्र.६१/२०/१२ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. १६ मार्च, २०२१ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांकः विप्रप्र २०२०/प्र.क्र.६१/२०/१२ अ दि. १० मार्च, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
शासन आदेश दि.१०.३.२०२१ मधील परिच्छेद २ मध्ये " डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेला विकास प्रशिक्षण व तद्‌नुषंगिक खर्च यासाठी एकूण अर्थसंकल्पिय अनुदानाच्या 
३०% च्या मर्यादेत, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या सहायक अनुदानामधून रु.४,४५,००० /- (अक्षरी 
रुपये चार लाख, पंचेचाळीस हजार फक्त) इतके अनिवार्य ३१ सहाय्यक अनुदान ( वेतनेतर) म्हणून मंजूर करण्यात येत 
आहे." असे नमूद केले आहे. 
याऐवजी- 

" डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेला विकास प्रशिक्षण व 
तद्‌नुषंगिक खर्च यासाठी एकूण अर्थसंकल्पिय अनुदानाच्या ३०% च्या मर्यादेत, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
असलेल्या सहायक अनुदानामधून रु.४,४५,५०० /- (अक्षरी रुपये चार लाख, पंचेचाळीस हजार, पाचशे फक्त ) इतके 
अनिवार्य ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. " असे वाचण्यात यावे. 


त्याचप्रमाणे परिच्छेद ५ मध्ये हा खर्च मागणी क्र. ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष "२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा - 003 - 
प्रशिक्षण (००) (०८ डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेस सहाय्यक 
अनुदान (अनिवार्य ) (२०७० ०७५५) याखाली सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर तरतुदीतून "३६ सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर)" याखाली रु.४,४५,०००/- ( रुपये चार लाख, पंचेचाळीस हजार फक्त ) याप्रमाणे भागविण्यात यावा. 
असे नमूद केले आहे. 
याऐवजी - 
हा खर्च मागणी क्र. ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष "२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा - ००३ - प्रशिक्षण (००) (०८ 
डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेस सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य ) 
(२०७० ०७५५ ) याखाली सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर तरतुदीतून "३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" 
याखाली रु.४,४५,५००/- (रुपये चार लाख, पंचेचाळीस हजार, Weel फक्त) याप्रमाणे भागविण्यात यावा. " 
असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३१६१४२४५८२४०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Leena Ashish 


Sankhe 


(लिना संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रतिः- 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
३) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विप्रप्र २०२०/प्र.क्र.६१/२०/१२ अ 


४) संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती 
५) उप संचालक, लेखा व कोषागारे, अमरावती. 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

७ उप कोषागार कार्यालय, अमरावती. 

) वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प १४), मंत्रालय, मुंबई 

९) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन क्रमांक-२५. मंत्रालय, मुंबई 

१० निवड नस्ती. (सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या. १२ अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


